प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत -प्रति 
थेंब अधिक पीक घटकांतर्गत सन २०२०- 
२१ या वर्षात सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र 
हिछ्याच्या वितरीत निधीच्या प्रमाणात 
आवश्यक राज्य हिड््याच्या निधीपैकी 
रु.४२४०लक्ष निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि- ०५२०/प्र.क्र.५८/१४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
तारीख: ८ जून, २०२१ 


१) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) 
घटकाच्या केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना. 

२) केंद्र शासनाचे पत्र PATH 49-3/2020-RFS-Ill, दिनांक १८ मे, २०२०. 

३) कृषि व पदुम विभागाचे पत्र H.PMKSY-0920/C.R.09/48-A, दि. १६ मार्च, 
२०२० अन्वये निर्गर्मित राज्य स्तरीय मान्यता समितीच्या (5150 ९ व्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 

४) अवर सचिव, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय यांचे पत्र क्र. १८- 
90/2020-RFS-Ill (FTS-€8§&38), दि. ११ ऑगस्ट, २०२०. 

५) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-०५२०/प्र.क्र.५८/१४अ, 
दि-१ जानेवारी, २०२०. 

६) अवर सचिव, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय यांचे पत्र क्र. १८- 
१०/२०२०-३75-॥ (FTS-C8§& 38), दि. २४ मार्च, २०२१. 

७) कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-०५२०/प्र.क्र.५८/१४अ, 
दि-३१ मार्च, २०२१. 

प्रस्तावना: 
सन २०१५-१६ पासून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत-प्रति थेंब अधिक पीक 
घटकाची अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येत आहे. सदर घटकामध्ये सुक्ष्म सिंचन व 
पाणी व्यवस्थापनाच्या पुरक बाबी अशा दोन उप घटकांचा समावेश आहे. यामध्ये केंद्र 
व राज्य हिछ्याच्या निधीचे प्रमाण ६०:४० असे आहे. 
केंद्र शासनाने सन २०२०-२१ या वर्षामध्ये केंद्र SATA रु.३०००० लक्ष निधी 
वितरीत केला. यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रु.२३४०० लक्ष निधीचा समावेश आहे. 
सदर निधीच्या प्रमाणात समरुप राज्य हिळ्ऱ्याचा रु.१५६०० लक्ष निधी उपलब्ध करुन 
देणे आवश्यक आहे. संदर्भाधीन दि. १ जानेवारी, २०२१ व दि.३१ मार्च, २०२१ च्या 
शासन निर्णयान्वये केंद्र हिश्‍ड्याचा संपूर्ण रु.२३४०० लक्ष व समरुप राज्य हिळछ्याचा 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकसि- ०५२०/प्र.क्र.५८/१४ओ 


रु.७०१२ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला आहे. समरुप राज्य हिळ्याचा रु.८५८८ 
लक्ष निधी वितरीत करणे बाकी आहे. सदर निधीपैकी रु.४२४० लक्ष निधी वितरीत 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 

शासन |नणंय : निर्णय : 

१. सन २०२०-२१ या वर्षात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन याजनेंतर्गत- प्रति थेंब अधिक 
पीक घटकांतर्गत केंद्र हिऊ्याचा रु.२३४०० लक्ष (अक्षरी: रुपये दोनही चौतीस 
कोटी फक्‍त) व राज्य हिळ््याचा रु.७०१२ लक्ष (अक्षरी: रुपये सत्तर कोटी बारा 
लक्ष फक्त) निधी आयुक्‍त (कृषी) यांना संदर्भाधीन दि. १ जानेवारी, २०२१ व 
दि.३१ मार्च, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर 
(बीडीएस) आयुक्‍त (कृषी) यांना वितरीत करण्यात आला आहे. राज्य 
हिळछ्याचा रु.८५८८ लक्ष (अक्षरी: रुपये पंच्याऐएंशी कोटी अठ्ठ्याऐंशी लक्ष फक्त) 
निधी वितरीत करणे शिल्लक आहे. सदर निधीपैकी रु.४२४० लक्ष (अक्षरी: रुपये 
बेचाळीस कोटी चाळीस लक्ष फक्‍त) निधी या शासन निर्णयान्वये अर्थसंकल्पिय 
वितरण प्रणाळीवर (बीडीएस) आयुक्‍त (कृषी) यांना वितरीत करण्यात येत 
आहे. 

२. सदर खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळील बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र.डी-३, 

२४०१, पिक संवर्धन, 

११३ कृषि अभियांत्रिकी 

(00)(29) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - (सूक्ष्म सिंचन) (केंपुयो) (राज्य हिस्सा 
४०%), (सर्वसाधारण) (कार्यक्रम) (२४०१ ए९९६), ३३ अर्थसहाय्य. 

३. सदर योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीच्या आहरण व 
संवितरणासाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी 


म्हणून घोषित करण्यात येत आहे-: 
अ.क्र स्तर नियंत्रण अधिकारी । आहरण व संवितरण अधिकारी 
| आयुक्तालय | आयुक्त (कृषि), कृषि | सहाय्यक संचालक (लेखा-१), 
स्तर आयुक्तालय, पुणे कृषि आयुक्तालय, पुणे 
२ | जिल्हास्तर | संबधित जिल्हा | संबधित जिल्हा अधिक्षक कृषि 
अधिक्षक कृषि | अधिकारी कार्यालयातील 
अधिकारी लेखाधिकारी. 


४. सदर निधी सन २०२०-२१ या वर्षात वितरीत केलेल्या केंद्र हिळ्याच्या 
निधीसाठी समरुप राज्य हिळड्याचा निधी म्हणून वापरण्यात यावा. 

५. वितरीत करण्यात आळेला निधी खर्च करताना प्रधानमंत्री कृषी सिंचन 
योजनेंतर्गत - प्रति थेंब अधिक पिक (सूक्ष्म सिंचन) घटकाच्या मार्गदर्शक 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकसि- ०५२०/प्र.क्र.५८/१४ओ 


सूचना, तसेच केंद्र शासनाच्या संदर्भाधीन दि. १८ मे, २०१९, दि.११ ऑगस्ट, 
२०२०, दि. २४ मार्च, २०२१ च्या पत्रातील सूचनांचे तसेच संदर्भाधीन दि.३१ 
मार्च, २०२१ च्या शासन निर्णया मधील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात 
यावे. 

६. अनुदानाची रक्‍कम लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर PFMS 
प्रणालीद्वारे जमा करावी. 

७. अनुदानाचे वितरण महाडीबीटी पोर्टलद्वारे करण्यात यावे. 

८. सदर निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपद्धती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे/ 
प्रकियाचे/ वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत/0./.७ तत्वानुसार/प्रचलित शासन 
निर्णय/नियम/परिपत्रक/ तरतुदीनुसार, बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार 
खर्च करण्याची कार्यवाही अंमलबजावणी यंत्रणानी करावी. कोणत्याही 
परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/अधिकाराचा भंग होणार नाही, याबाबत 
दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबधित क्षेत्रीय कार्यालयाची राहील. 

९. सदर निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवून त्याची प्रत 
राज्य शासनास पाठविण्यात यावी. 

१०.केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेवून त्यानुसार या कार्यक्रमाची 
अंमलबजावणी राज्यातील सर्व जिल्हयात करण्याकरिता जिल्हास्तरावर 
अवलंबावयाच्या योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती बाबतच्या सूचना 
निर्गमित करण्याकरिता संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग व वित्त विभागाने त्यांच्या अनौ. 

सं. क्र.१७९/२०२१/व्यय-१, दि. ४ जून, २०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 

२०२१०६०८११५४४२०६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SUSHIL 
KHODWEKAR orem oa 
(सुशील खोडवेकर) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) मा.मंत्री (कृषी/फलोत्पादन), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) मा.राज्यमंत्री (कृषी), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) सचिव (कृषी), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रायल, मुंबई- ३२. 


पृष्ठ ४पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकसि- ०५२०/प्र.क्र.५८/१४ओ 


) आयुक्त (कृषी),कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६) सर्व संचालळक/सह संचालक, कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 
) 
) 


सर्व विभागीय कृषी सहसंचाळक 

जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी (सर्व) 

सर्व उपविभागीय कृषी अधिकारी/सर्व तालुका कृषी अधिकारी/सर्व मंडळ कृषी अधिकारी 

qo) ud जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षण) महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/नागपुर 

१२)संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

१३) संचालक, ळेखा व कोषागार, मुंबई. 

१४) मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई, वाशी 

१५) उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी 
) 
) 
) 
) 


१६) लेखा,कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपुर 

१७)उप संचालक, लेखा व कोषागारे कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपुर 
१८)सर्व कार्यासने व पर्यवेक्षिय अधिकारी (कृषी) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
१९) निवडनस्ती (१४-ओ) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


